शासकीय आयुर्वेद व युनानी रसशाळा, नांदेड, 
येथील औषधी परिक्षण प्रयोगशाळेचे 
विस्तारीकरण व नुतनीकरण या बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रक व आराखडयास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. (रु.३०.०० लाख) 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. आप्रमा-२०१८/प्र.क्र.१९७/१८/आयु-२, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, ९ वा माळा, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१. 
तारीख: ३१ जानेवारी, २०१९ 


वाचा : 
शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र. आप्रमा-२०१८/प्र.क्र.१९७/ 
१८/आयु-२, दिनांक १६ जानेवारी, २०१९ 

शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयान्वये शासकीय आयुर्वेद व युनानी रसझाळा, नांदेड येथील 
खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखालील मंजूर निधीतून बांधकाम खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे:- 
“मागणी क्रमांक - एच- ८ 
प्रधान लेखा शीर्ष - ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०१- आयुर्वेद 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजना 

(००)(०१) - मोठी बांधकामे (४२१० ००७९) 

(००)(०२) - आस्थापना खर्च (४२१० ००८८) 

(००)(०३) - हत्यारे व संयंत्रे यावरील खर्च (४२१० ००९७) ” 


2. त्याऐवजी “ शासकीय आयुर्वेद व युनानी रसशाळा, नांदेड येथील बांधकामासाठी लागणारा 
खर्च राष्ट्रीय आयुष अभियान-केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत प्राप्त निधीतून भागविण्यात यावा, ” असे 
वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.आप्रमा-२०१८/प्र.क्र.१९७/१८/आयु-२, 


३. सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०१३०११४३४१३४१३ असा आहे. हे आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७ ७ Digitally signed by Ashvini Arvind Moon 

A S h V | n | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

ou=WSSD, postalCode=400032, 
‘ st=Maharashtra, 

2.5.4.20=2799daf590db9c1313739c735ee1 

A V | Nn d a1507d65ff767935a37efc0ea83014f7080c, 
serialNumber=5b80e03b84ee853744d973 
98ce98dea1b571f29e3698196de1076d43e 

M (0 (0 Nn 3407b3b, cn=Ashvini Arvind Moon 


(अश्विनी मुन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

२. अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद व युनानी रसझाळा, नांदेड. 

३. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४. महाळेखापाल-१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५. कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 

७. कक्ष अधिकारी, व्यय-१३/अर्थसं-८, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. कक्ष अधिकारी (इमारती-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी, अलेप, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मुंबई-०१. 
१०.निवड नस्ती (आयु-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


